National Mission For Safety of 
Women अंतर्गत राज्यात स्थापन 
१३८ विशेष जलदगती 
न्यायालयातील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जगन्या १४२४/प्र.क्र.११९/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- २३ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ :-१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.जगन्या-१४१९/५/प्र.क्र.४/का-९, 
दि.०४.०३.२०२० 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. जगन्या-१४१९/५/प्र.क्र.४/का- ९, 
दि.९.०३.२०२३ 
३) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. जगन्या-१४१९/५/प्र.क्र.४/का-९, 
दि.१६.०३.२०२४ 
४वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.०६.०९.२०२४ 
५) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. (901.)/0/२०२४/१५५/२०२४ 
दि. १४ ऑगस्ट, २०२४ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने National Mission For Safety of Women या अभियानाअंतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत योजनेंतर्गत महिला व बालके अंतर्भूत असलेली बलात्कार व पॉक्सो कायद्यांतर्गत प्रलंबित 
प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्यासाठी राज्यात १३८ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन 
करण्यास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील 
शासन निर्णयान्वये सदर १३८ विशेष जलदगती न्यायालयांकरीता एकूण ४१४ नियमित पदे निर्माण 
करण्यास व एकूण ६९० मनुष्यबळाच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेकडून सेवा घेण्यास मंजुरी देण्यात आली 
आहे. " संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये सदर अस्थायी पदांना दि. ३१/०८/२०२३ नंतर पुढील 
५ वर्षांच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच सदर अस्थायी पदे दि. ३१/०८/२०२४ 
पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजुरी देण्यात आली असून, दि. ३१/०८/२०२४ नंतर वित्त विभागाकडून 
वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णयानुसार पुढील मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक आहे असे नमूद 
करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४२४/प्र.क्र.११९/का.९ 


२. सदर विशेष जलदगती न्यायालयांतील अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.४येथील वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीकरीता अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सदर 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने National Mission For Safety of Women या अभियानाअंतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत योजनेंतर्गत महिला व बालके अंतर्भूत असळेली बलात्कार व TR कायद्यांतर्गत 
प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्यासाठी राज्यातील परिशिष्ट अ प्रमाणे १३८ 
fer जलदगती न्यायालयाळयातील पुढील अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि. २८.०२.२०२५ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


(31) मुंबई बाहेरील ११२ विशेष जलदगती न्यायालयांसाठी 


(आ(१)नियमितपदे 
अ. 'पदाचे नाव पदसंख्या 
क्र 
a | जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीडा eS 
२ लघुलेखक (ग्रेड-१) fe 
३ अधीक्षक ao 
एकूण ३ 
एकूण ११२ विशेष न्यायालयांसाठी (११२५ ३३६ 
3) 
(आ)(२) बाह्ययंत्रणेकडून घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र. सेवा मनुष्यबळ 
a लिपिक टंकलेखक ३ 
२ बहुउद्देशिय गट ड कर्मचारी (शिपाई इ.) २ 
एकूण द्‌ 
एकूण ११२ विशेष न्यायालयांसाठी (992 x 4) ५६० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४२४/प्र.क्र.११९/का.९ 


(आ)मुंबईमधील २६ विशेष जलदगती न्यायालयांसाठी 
आ (१) नियमित पदे 


अ. 'पदाचे नाव पदसंख्या 
तं 
१ | न्यायाधीछा १ | 
२ लघुलेखक (ग्रेड-१) शिका) 
3 'शिरस्तेदार A 
एकूण 
एकूण २६ विशेष न्यायालयांसाठी (२६५ ७८ 
3) 
आ(२) बाह्ययंत्रणेकडून घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यवळ 
१ | लिपिक टंकलेखक Ao 
2 बहुउद्देशिय गट ड कर्मचारी 3 
(शिपाई इ.) 
३ दुभाषी १ | 
एकूण ५ 
एकूण २६ विशेष १३० 
न्यायालयांसाठी (२६ x ५) 
(क) संक्षिप्त तपशिल 
नियमित पदे seating एकूण 
घ्यावयाच्या सेवा 
मुंबईबाहेरील ११२ विशेष ३३६ ५६० C&G 
न्यायालयांसाठी 
मुंबईमधील २६ विशेष ७८ १३० २०८ 
न्यायालयांसाठी 
एकूण ४१४ ६९० ११०४ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४२४/प्र.क्र.११९/का.९ 


२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०२-उच्च न्यायालये १४ - 
महिलांच्या सुरक्षतेसाठी राष्ट्रीय उपक्रम अंतर्गत विशेष न्यायालयाची स्थापना, (१४)(०२) 
महिला व बालक अंतर्भूत प्रकरणे त्वरीत निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालयाची 
स्थापना (कार्यक्रमांतर्गत)(दत्तमय) (राज्य हिस्सा ४०%)(२०१४ ०६७३) या लेखाशीर्षाखाली 
संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०६.०९.२०२४द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
४. सदरशासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०९२३१७२१११६५१२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHISH ARVINDRAO AYACHIT 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 


DI 
ASHISH ARVINDRAO *2si"-czsni 
2.5.4.20=3d6a5e330b3b57f01daab1 dbb0968a1823ebae88f93a 


4b8312e0276db894e483, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
AYAC H IT serialNumber=7 192473332944CE7COACBF0OC66959B3BC3088F 

E6AC83A09BD02BC394AED7EA8D, cn=ASHISH ARVINDRAO, 

AYACHIT 

Date: 2024.09.23 17:23:44 +05'30' 


(आशिष अ. अयाचित) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 

प्रति :- 

१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
२) प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
3) सर्व प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, 
४)प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा/मुख शाखा), मुंबई 
५) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, नागपूर/औरंगाबाद खंडपीठ 
६) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
७) महालेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०)निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९) वित्त विभाग व्यय-५, 
१०) विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
११) निवड नस्ती- का. ९. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४२४/प्र.क्र.११९/का.९ 


अ.क्र. ।जिल्हा यायालय 20050 विशेष जलद गती | जिल्हावार एकूण 
ठिकाण न्यायालयांची न्यायालयांची न्यायालयांची 
संख्या संख्या संख्या 
शि =| अहमदनगर अहमदनगर a ae a आ 3 
संगमनेर a २ | 
२ अकोला अकोला a ee २ ४ 
अकोट वळि. गळ 
३ अमरावती अमरावती |= = 3 9 
अचलपूर ३ 
४ औरंगाबाद औरंगाबाद a. | ३ 
षु बीड बीड La a 
अंबाजोगाई 1 see 
& भंडारा भंडारा शिक उ 
७ बुलढाणा बुलढाणा a ee | se. | ४ 
मलकापूर शिक तिच 
खामगाव 1 १ 
चंद्रपूर चंद्रपूर 1 cee | = | 2 
धुळे धुळे a a a 
| 9 | गडचिरोली गडचिरोली (17 १” || fa __ .| 
jaa] गोदिया गोंदिया ॥__ ओट. _.| a २ 
१२ जळगाव जळगाव 1 १_| a Q 
१३ जालना जालना ।_ “१५ - =) [-- eee __:| २ 
१४ कोल्हापूर कोल्हा] | १ |. 4a | २ 
१५ लातूर लातूर re a २ 
१६ नागपूर नागपूर = aa ४ षु 
१७ नांदेड नांदेड |.__ श्री: __-] शिक का २ 
१८ नंदूरबार नंदुरबार —— अाा a. 7 
१९ नाशिक नाशिक ॥__ ae) ॥[__ अ. | ४ 
मालेगाव = aaa 
निफाड [-- “ल 
२० उस्मानाबाद उस्मानाबाद ae 1 १ 
२१ परभणी परभणी i -क्र2 | a a 
२२ पुणे पुणे a १. - ॥_' तके _ ,] १६ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४२४/प्र.क्र.११९/का.९ 


बारामती 
खेड 
23 रायगड अलिबाग । रायगड अलिबाग — ae २ 
२४ रत्नागिरी रत्नागिरी a a 
२५ सांगली सांगली |? ae | SS ae २ 
२६ सातारा सातारा |... = | २ ४ 
कराड a ae 
२७ सोलापूर Were | 1१ | ३ ६ 
पंढरपूर ae “१ 
बार्शी डिक काका 
२८ ठाणे ठाणे i | ८ १८ 
कल्याण नि 
वसई २ 
पालघर शिका काता 
२९ वर्धा वर्धा a ee a ee 
30 वाशिम वाशिम 1 १_| 1 १ 
३१ यवतमाळ यवतमाळ an LG 
पुसंद |. _ अ. - 
३२ नगर दिवाणी व सत्र | नगर दिवाणी मुंबई शिंका १४ २६ 
न्यायालय मुंबई 
दिडोशी = _ | 
एकूण ३० १०८ १३८ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४२४/प्र.क्र.११९/का.९ 


परिशिष्ट 'ब 


राज्यातील 138 विशेष जलदगती 


न्यायालयांकरीता पदसंरचना 


मुंबईबाहेरील ११२ 
न्यायालयांकरीता 
अ. पदनाम १ ११२ 
क्र. न्यायालयाकरीता | न्यायालयांकरीता 
पदसंख्या पदसंख्या 

Ea जिल्हा =arareiat व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश Fo oa ११२ 

२ ळलघुळेखक (उच्च श्रेणी) Fa ११२ 

३ अधिक्षक Ld ११२ 

४ वरिष्ठ लिपिक L “७. | ११२ 

षु कनिष्ठ लिपिक २ २२४ 

६ शिपाई २ २२४ 
एकूण ८ ८९६ 
मुंबईमधील २६ न्यायालयांकरीता 

अ. पदनाम १ २६ 

क्र. न्यायालयाकरीता ' न्यायालयांकरीता 

पदसंख्या पदसंख्या 

La | न्यायाधीछा fF oa २६ 

२ शिरस्तेदार Fo है. | २६ 

३ ळलघुळेखक (उच्च श्रेणी) [on | २६ 

४ दुभाषी | डौ; | २६ 

५ लिपिक-टंकलेखक शिळे आओ २६ 

६ हवालदार Fa २६ 

9 शिपाई २ 42 
एकूण ८ २०८ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


